सन २०२३-२४ मध्ये कापूस, सोयाबीन व इतर 
तेलबिया पिकांची उत्पादकता वाढ व मूल्य साखळी 
विकासासाठी विशेष कृती योजनेतील 
कार्यक्रमांतर्गत बाब बदल करण्यास मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः विकृयो-२०२२/प्र.क्र.३९/४ अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: १२ मार्च, २०२४ 


संदर्भ:- १) कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक विकृयो-२१२२/प्र.क्र.३९/४अओ, दि.१२ मे, २०२२ 
२) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.विप्र-३/कापूस/विशेष कृती योजना/२२९२५/२३, दि.१२ जुले, २०२३ 
3) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.विप्र.२/रापुसोकायोजना/प्र.मान्यता २३-२४/प्र.क्र.०७/३३२४०/२३, 

दि.१६ ऑक्टोबर, २०२३ 

४) कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक विकृयो-२०२२/प्र.क्र.३९/४ओ, दि.२३ ऑक्टोबर, २०२३ 
५) कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक विकृयो-२०२२/प्र.क्र.३९/४अओ, दि.२३ फेब्रुवारी, २०२४ 
६) कृषि व पदुम विभागाचे शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक विकृयो-२०२२/प्र.क्र.३९/४अ, दि.४ मार्च, २०२४ 
७) शासन पत्र क्र.विकृयो-२०२४/प्र.क्र.२२/४अ, दि.७ मार्च, २०२४ च्या पत्रान्वये निर्गमित केलेले दि.०६ 
मार्च, २०२४ च्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 


सन २०२३-२४ मध्ये कापूस, सोयाबीन आणि इतर तेलबिया उत्पादकता वाढ व मूल्य साखळी 
विकासासाठी विशेष कृती योजनेकरिता रु.५२०.८६ कोटी (कापूस रु.२३८.८९ कोटी व सोयाबीन व इतर 
तेलबिया रु.२८१.९७ कोटी) च्या कार्यक्रमास दिनांक २३ ऑक्टोबर, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान केली आहे. सदर शासन निर्णयासोबतच्या “परिशिष्ट-१” मध्ये कापूस व “परिशिष्ट-२” मध्ये 
सोयाबीन व इतर तेलबिया या पिकांकरिता बाब निहाय कार्यक्रमास मान्यता दिली आहे. 


कापूस, सोयाबीन व इतर तेलबिया पिकांची उत्पादकता वाढ व मूल्यसाखळी विकासासाठी विशेष कृती 
योजनेचा आढावा व सन २०२४-२५च्या कार्यक्रमास मान्यता देण्यासंदर्भात मा.मंत्री (कृषि) यांच्या अध्यक्षतेखाली 
दि.०६ मार्च, २०२४ रोजी बैठक झाली. सदर बैठकीत दिनांक २३ ऑक्टोबर, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
सदर योजनेच्या कार्यक्रमांमध्ये विहीत केलेल्या बाबींमध्ये सुधारणा करण्यास समितीने मान्यता दिळी. सदर 
बैठकीचे इतिवृत्त दिनांक ०७ मार्च, २०२४ च्या पत्रान्वये निर्गमित करण्यात आले आहे. 

त्याअनुषंगाने दिनांक २३ ऑक्टोबर, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिलेल्या कापूस, सोयाबीन व 
इतर तेलबिया पिकांची उत्पादकता वाढ व मूल्यसाखळी विकासासाठीच्या विशेष कृती योजनेच्या सन २०२३-२४ 
साठीच्या कार्यक्रमात बाब बदल करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः विकृयो-२०२२/प्र.क्र.३९/४ ओ 
शासन निर्णय: 


१. कापूस, सोयाबीन व इतर तेलबिया पिकांची उत्पादकता वाढ व मूल्यसाखळी विकासासाठीच्या विशेष 


कृती योजनेसाठी दिनांक २३ ऑक्टोबर, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या 
सन २०२३-२४ च्या विहित कार्यक्रमामध्ये बाब बदल करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. या विशेष कृती योजनेतंर्गत बाब बदलानंतर राबवावयाच्या कार्यक्रमाचे पिकनिहाय व बाबनिहाय मंजूर 
आर्थिक व भौतिक लक्षांकाचे विवरण सोबतच्या परिशिष्ट - १ व २ मध्ये नमूद केले आहे. 
३. सदर विशेष कृती योजनेच्या अंमळबजावणीकरीता अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे आयुक्‍त )कृषि ( 
यांनानिधी उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे२०२३ सदर निधी पुढील लेखाशिर्षाखाली सन .- २४ 
करिता करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून खर्ची टाकण्यात यावा - 


मागणी क्र.डी-३ 


२४०१-पीक संवर्धन 

(०३) (०१)-कापूस, सोयाबीन व इतर तेलबिया 
पिकांची उत्पादकता वाढ व मूल्य 
साखळी विकासासाठी विशेष कृती योजना 

२४०१४१९ 

३३, अर्थसहाय्य 


४. सदर योजनेच्या शीघ्र व सुयोग्य अंमलबजावणीसाठी आयुक्त, कृषि हे नियंत्रण अधिकारी असतील तर 
सहाय्यक संचालक (लेखा-१) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे हे आहरण व संवितरण अधिकारी 
असतील. तसेच सदर योजनेचा निधी महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ (MAIDC), महाबीज व 
इतर तत्सम अंमलबजावणी यंत्रणांना आयुक्‍तालय स्तरावरुन वितरीत करण्यात यावा, जेणेकरुन निधी 
वितरणास होणारा विलंब टळेल. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१२१९१७०१०२०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MAHENDRA SOPAN GHADGE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
M A H F N D ) R A ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=9847eac29efa7aa62661b16d1619a1 bfaf6d99b23ec683 


6d8d498d0797965898, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=761BD1B7183B95814545ACE2DBF80778C68C7E 
E4EF46BAAGEA9B8BD1F47C2642, cn=MAHENDRA SOPAN 
GHADGE 


Date: 2024.03.12 19:26:48 +05'30' 


(महेंद्र घाडगे) 
सहपत्र : वरीलप्रमाणे अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२. मा.उप मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३. मा.उप मुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४. मा. मंत्री (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
५. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानसभा ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विकृ॒यो-२०२२/प्र.क्र.३९/४ ओ 


मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानपरिषद ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 

सर्व विधानसभा सदस्य, विधानसभा , विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 

. सर्व विधानपरिषद सदस्य, विधानपरिषद विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 

. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१०. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

११. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१२. अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३. महासंचालक माहिती व जनसंपर्क सचालनालय, मुंबई 

१४. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे 

१५. व्यवस्थापकीय संचालक, महाबीज, अकोला 

१६. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ, मुंबई 

१७. महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे 

१८.कुलगुरू (वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ/डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ/ महात्मा 
फुले कृषि विद्यापीठ) 

१९. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

२०. सर्व संचालळक/सह संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट राज्य पुणे 

२१. कृषि सहसंचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

२२. सर्व विभागीय कृषि सह संचालक 

२३. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

२४. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२५. महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर 

२६. महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा) मुंबई /नागपूर 

२७. वित्त विभाग, व्यय १/अर्थसंकल्प १३, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

२८.नियोजन विभाग (१४३१), मंत्रालय मुंबई - ३२ 

२९. निवड नस्ती (कार्यासन-४-ओ) 


eon SG © 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


परिशिष्ट-१ 
कापूस पिकाची उत्पादकता वाढ व मूल्य साखळी विकासासाठी विशेष कृती य॒ 
शासन निर्णय क्रमांकः विकृयो-२०२२/प्र.क्र.३९/४ अ, दिनांक १२ मार्च, २०२४ 


(रु. कोटीत) 


प्रथम व द्वितीय वर्षाचा 
बाब बदलानंतरचा मंजूर 
कार्यक्रम 


आर्थिक 
अ पिकांची उत्पादकता वाढ व क्षमता बांधणी 
aa 
उत्पादकता वाढ आधारित प्रात्यक्षिक ८०००० ७९.४४ ५७.५१८७ 
. अतिघन लागवड आधारित प्रात्यक्षिक ११.९३ 
॥. शोतीशाळा (रु.१२५०० प्रति शेतीशाळा या प्रमाणे एकूण २१८४) ३.३६५१ 
॥/. समूह प्रवर्तक नेमणूक (रु.६००० प्रति वर्ष एकूण १२) शतक 
०.३२२६ 
Vv. शोतकरी प्रशिक्षण (रु.१२५ प्रति Berar प्रति दिन) १.१७२५ 
Vi. प्रक्षेत्र भेट (५० शहोतकऱ्यांकरीता रु.५०,००० या प्रमाणे १३) 
४॥. सेंद्रिय शोती आधारित प्रात्यक्षिक | 9.00 | | 900 | 0.0000 
प्रचार व प्रसिद्धी/राज्य व जिल्हास्तर कार्यशशाळा/अधिकारी व कर्मचारी प्रशिक्षण 
व इतर आकस्मिक खर्च न र 
एकुण (अ) i ९३.१० ६६.०१ 
शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन व बळकटीकरण 
. नवीन शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापना करणे (रु.१ लाख प्रति > . 
|. अस्तीत्वात असलेल्या होतकरी गटाना संलग्न करुण शेतकरी 
कंपन्या स्थापन करणे दात, 
|. कापूस साठवणुकीसाठी शेड ग ग ५.३५९३ 
शेतावरील जिनिंग आणि प्रेससिंग यूनिट : : 0.200 
॥. ऑइल एक्स्ट्राक्टर (Oil extractor) 5 . 
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे मूल्यसाखळी बळकटीकरण करण्याकरिता ल 
प्रोत्साहनपर अनुदान न . र 
॥/ शोतकरी उत्पादक कंपन्यांना ड्रोन/ खरेदी व ड्रोनद्वारे औषध फवारणी 
करण्यासाठी अनुदान व अर्थसहाय्य : ०. 
४ बांधावर जेविक निविष्ठा निर्मिती करिता | oo | ,०० ०.०००० 
१. मास्टर लॅब २०० लॅब*१ लाख १.०० | A १.५० 
२. बेसिक लॅब १००० लॅब *०.१५ लाख : 0.3234 
शेतकरी उत्पादन कंपनीस कमोडीटी मार्केटशी जोडण्याकरीता अर्थसहाय्य pte | १७ | 5 
नावीन्यपूर्ण बाबी | aco | | 9.00 | 2.00 0,0000 
बियाणे साखळी बळकटीकरण 
विद्यापीठ स्तरावरील संशोधन व आदर्श प्लॉट तयार करण्यासाठी तसेच वियाणे 
साखळी बळकटीकरण (प्रति विद्यापीठी रु.५ कोटी) : न 


एकुण (क) टं ०.०००० 
Digital Soil Moisture Sensor (DSMS) संख्या २६४ 0.0889 


कापूस- नॅनो डिएपी (कापूस- पात्या लागण्याची अवस्था व फुलोरा अवस्था) 


स 7 .0000 
(रु.६०० प्रति ५०० मिली प्रति पॅक) संख्या 99.40 लाख a 


कापूस- नॅनो युरिया (कापूस- पात्या लागण्याची अवस्था व फुलोरा अवस्था 
(रु.२२५ प्रति ५०० मिली प्रति पॅक) संख्या ११.५० लाख 


कापूस साठवणूक बग (रु.१२५० प्रति बंग संख्या ६,१८,०३२) 
एकुण (ड) १७२.२२८७ 
एकुण एकंदर २४६.१४२३० 


२५.८७५० 


शासन निर्णय क्रमांकः विकृयो-२०२२/प्र.क्र.३९/४ अ,दिनांक १२ मार्च, २०२४ 


परिशिष्ट-२ 


राज्य पुरस्कृत सोयाबीन व इतर तेलबिया उत्पादकता वाढ व मूल्य साखळी विकास विशेष कृती योजना 


पिकांची 
उत्पादकता 

वाढ व 
शेतकऱ्यांची 
क्षमता बांधणी 


बियाणे साखळी 
बळकटीकरण 


(रु. कोटीत) 


प्रथम व द्वितीय वर्षाचा 


बाब बदलानंतरचा मंजूर कार्यक्रम 


शेतकरी समूहासाठी उत्पादकता वाढ करणेसाठी प्रस्तावित बाबी 


सोयाबीन २७०० समूह 
भुईमुग 

करडई 

जवस 

तीळ 

मोहरी 


सुर्यफुल 


सोयाबीन शोतीशाळा 
भुईमुग 

करडई 

जवस 


मोहरी 
सुर्यफुल 
एकूण शेतीशाळा 


शेतकरी प्रशिक्षण (रु.२५,०००/ प्रशिक्षण) 


प्रक्षेत्र भेट (रु.५०,०००/मभेट) 


कृषी प्रवर्तक मानधन 


प्रचार व प्रसिद्धी /राज्यस्तरीय कार्यशाळा/जिल्हा स्तरीय 


कार्यशाळा 


विस्तार अधिकारी कर्मचारी प्रशिक्षण (२६ जिल्हे * ०.३६ 


लाख) 


एकूण ...१ 
इतर तेलबिया प्रमाणित / पायाभूत बिजोत्पादन 


कोटी) 


ठ स्तरावराल स३ 
व आदर्शी प्रात्यक्षिक प्लॉट कार्यासाठी(प्रती विद्यापीठ 


एकूण ...२ 


प ताबिके बळकटीकरण (वाषिक 3333 
क्विंटल तीन वर्षासाठी प्रति क्विंटल रुपये ५०००/-) 


प्रथम व द्वितीय वर्षाचा 
मंजूर कार्यक्रम (दिनांक २३ ऑक्टोबर, 
२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये) 
भौतिक आर्थिक 
१७३६०० १४७.५६ 
१२६५० १३.९२ 
६००० ४.५० 
८०० ०.६० 
(goo 0.43 
१५०० १.१३ 
२००० १.५० 
६९४४ न 
५०६ ०.६३ 
२४० ०.३० 
२३२ ०.०४ 
RC 0,08 
६० ०.०८ 
co ०.१० 
७८९० ९.८७ 
३००० ७.५० 
१५०० ७.५० 
३००० १.८० 
a 0.90 
YQ 0.98 
pe 489.2190 
दन कार्यक्रम P| 2.00 
खळा बळ करण 
विद्यापीठ रु. ८ 1 ९.०० 
3333 १.६७ 
1 -- | १२.६६७ 


भौतिक 
१६५७२० 
४०९० 


१३७३२ 
७६६ 


४३९३ 


आर्थिक 


८७.४०५ 
४.४९९ 
४-:११९ 
०.२३० 
०.००० 
०.०३३ 


0,000 


4884 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
५.४९१ 
१.४०३ 
१.४६० 


0,000 


0,000 


०.०१८ 


१०४.६५८ 


0,000 


0,000 


0,000 


0,000 


मूल्य साखळी 
विकास 


शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन बळकटिकरण 

स्थापन करावयाच्या नवीन उत्पादक कंपन्या / गटांना 
संलग्न करावयाच्या अस्तीत्वात असलेल्या शेतकरी उत्पादक 
कंपन्या 
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या पायाभूत सुविधा 


१) गोडाऊन (२७० संख्या *२५ लाख) 


2) FHT व ग्रेडिंग युनिट (३०० संख्या *९ लाख) 

३) सायलो (१००० मे. टन.) (१०० संख्या *७५ लाख) 
WMAP उत्पादक कपन्याचे मूल्यसाखळ|ी बळकट|करण 
करण्याकरिता प्रोत्साहनपर अनुदान (२७० संख्या *१ लाख प्रति 
वर्ष / एकूण ३ वर्षासाठी) 
बिज प्रक्रिया युनिट (३०० युनिट*०.५० लाख) 

उत्पादक गटाना/कपन्यांना ड्रोन/ Akal व gan 
औषध फवारणी करण्यासाठी अनुदान व अर्थसहाय्य (१५० 
संख्या *७.५ लाख) 
शेतकऱ्यांच्या बांधावर जैविक निविष्ठा निर्मिती 


अ) मास्टर लॅब (रु. १.०० लाख *१५० लॅब) 
ब) बेसिक लॅब (रु. ०.१५ लाख *६०० लॅब) 


तेलघाणा प्रक्रिया युनिट करिता अर्थ सहाय्य (२लाख/युनिट ) 


शेतकरी उत्पादक कंप माडट[ 4 ण॑कारंता 
अर्थसहाय्य 
नाविन्यपूर्ण बाब 
आकस्मिक खर्च 
एकूण ...३ 
सोयाबीन- नॅनो | (सोयाबीन- फुले सुरु होण्याची अवस्था) 
(रु.६०० प्रति ५०० मिली प्रति पॅक) 
सोयाबीन- नॅनो युरिया (सोयाबीन- BATT लागण्याची अवस्था 
(रु.२२५ प्रति ५०० मिली प्रति पॅक) 
मेटाल्डिहाइंड किटकनाशक (गोगलगाइचा प्रादु 
रोखण्यासाठी) (रु.५०३० प्रति ५ किलो (२५० मे.टन) 
बटरी आएपरेटेड फवारणी पंप (छोटे अवजार कोट इ.) 
युरिया/डीएपी फवारणीसाठी) (रु.१५०० प्रति पंप) 
एकूण ...४ 
एकुण एकंदर (१ते ४) 


२८१.९७० 


0.00 | ,०० 


७७४८२९ 


७७४८२९ 


२५०००० 


५३९९३२ 


0,000 


0,000 


0,000 
0,000 
0,000 


0,000 


0,000 


0,000 


0,000 


0,000 
0,000 


0,000 


0,000 


0,000 


0,000 
0,000 


| 0.00 ,00 


४६.४९० 


१७.४३० 


२५.१५० 


८०.९९० 


१७०.०६० 
२७४.७१८ 


